भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.२०/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी २०२४. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदांवरुन, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. । भा.पो.से./रा.पो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-यांचे नाव 
श्री./श्रीम) 
(१) (२) (3) (8) 
भा.पो.से. 
हिं , बी.जी. ara पदस्थापनेच्या,प्रातेक्षेलत | faa पोलीस महानिरीक्षक, 
मोटार परिवहन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
रा.पो.से. 
२. | वैशाली विठ्ठल शिदे | अपर पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 
लोहमार्ग, नागपूर बृहन्मुंबई 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय/महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, भारत 
निवडणूक आयोगाचे परिपत्रक, दिनांक २१.१२.२०२३, यामधील सूचना, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या Prorat यथायोग्य 
विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.२०/पोल-१. 


४. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या छ७७%-.114॥1व199109.200.11 या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२२०५४३६३३२९ असा आहे. हा शासन 


area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH MADHAV BHAT 
V F N KAT F H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da08208cfdd6 
677facOafd6bf2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5DBDB3 
A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH MADHAV BHAT 


Date: 2024.02.02 20:54:48 +05'30' 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, पोलीस दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान व परिवहन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर. 

संबंधित भा.पो.से./रा.पो.से. पोळीस अधिकारी /पोळीस गहासयंवाळक, महाराष्ट्र राज्य, 
यांच्यायार्फत/. 

अवर सचिव (पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


